RNI No. MAHBIL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १०-१६ , २०२० / भाद्र १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय विस्तार 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ०५ ऑगस्ट २०२० 


आदेश 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ आणि नियम, १ ९ ६७ . 

क्रमांक कृबास -१२१ ९ / प्र.क्र .२०० / २१ - स . — ज्याअर्थी, पोंभुर्णा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा चंद्रपूर या बाजार समितीच्या संचालक 
मंडळाची मुदत दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी संपुष्टात आली असून दिनांक ३ डिसेंबर २०१ ९ पासून बाजार समितीवर शासकीय प्रशासक व दिनांक 
१३ फेब्रुवारी २०२० पासून अशासकीय प्रशासक मंडळ कार्यरत आहे ; 

आणि, सद्यस्थितीत कोविड -१ ९ निसर्गजन्य आजाराची साथ सुरू असल्यामुळे बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याची 
प्रक्रिया राबविता येत नाही सबब , बाजार समितीच्या अशासकीय प्रशासक मंडळास ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी याबाबत पणन संचालक 
यांचेमार्फत प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे 


आणि, ज्याअर्थी, बाजार समितीने अशासकीय प्रशासक मंडळास ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास दिलेली कारणे लक्षात घेता बाजार समितीच्या 
अशासकीय प्रशासक मंडळास ६ महिन्यांची मुदतवाढ देणे योग्य राहील, अशी शासनाची खात्री झाली आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न व पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ मधील कलम १५ अ ( १ ) ( ब ) अन्वये शासनास प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करून पोंभुर्णा कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा चंद्रपूर या बाजार समितीच्या अशासकीय प्रशासक मंडळास दिनांक १५ ऑगस्ट 
२०२० पासून पुढील सहा महिन्यांकरिता मुदतवाढ देण्यास या आदेशाद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


जयंत भोईर , 
कार्यासन अधिकारी. 


( 
१) 


भाग चार ब-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२० / भाद्र १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय विस्तार 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ ऑगस्ट २०२० 


आदेश 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ आणि नियम, १ ९ ६७ . 

क्रमांक कृबास -०८२० / प्र.क्र .१०४ / २१- स . - ज्याअर्थी, सोनपेठ कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा परभणी या बाजार समितीच्या संचालक 
मंडळाची 

मुदत दिनांक २६ मे २०२० रोजी संपुष्टात आली आहे, आणि 

आणि, ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक २४ जानेवारी २०२० रोजीच्या शासन आदेशान्वये राज्यातील ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक 
मंडळाच्या निवडणुका नियत झाल्या आहेत अशा कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका दिनांक २४ जुलै २०२० पर्यंत व 
तद्नंतर दिनांक २४ जुलै २०२० पासून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यामुळे सोनपेठ बाजार समितीच्या 
संचालक मंडळाच्या सभेत ठराव क्रमांक ४ अन्वये निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय पारित केला आहे. सोनपेठ बाजार समितीच्या विद्यमान 
संचालक मंडळास पुढील मुदतवाढ मिळणेसाठी प्रस्ताव जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, परभणी यांनी शासनास सादर केलेला आहे. आणि 

ज्याअर्थी, कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) मुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करता, कोरोना विषाणू संसर्ग टाळण्यासाठी महसूल व 
वन विभागाच्या दिनांक २ ९ जुलै २०२० रोजीच्या आदेशान्वये राज्याचा लॉकडाऊन कालावधी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत वाढविण्यात आला 
आहे. तसेच अद्यापही साथीचा रोग आटोक्यात येण्यास आणखी अवधी लागणार आहे. या परिस्थितीत राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या 
निवडणुका घेणे उचित होणार नाही ; 

ज्याअर्थी, वर नमूद केलेली कारणे लक्षात घेता बाजार समितीच्या संचालक मंडळास मुदतवाढ देणे योग्य राहील, अशी शासनाची खात्री 
झाली आहे. 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न व पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ कलम १४ ( ३ ) नुसार शासनास प्राप्त अधिकारांचा वापर 
करून सोनपेठ कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा परभणी या बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळास दिनांक २६ मे २०२० पासून पुढील सहा 
महिने म्हणजे दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास या आदेशाद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


जयंत भोईर, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२० / भाद्र १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


३ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय विस्तार 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ ऑगस्ट २०२० 


आदेश 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ आणि नियम, १ ९ ६७ . 

क्रमांक - बास -०८२० / प्र.क्र .१०३ / २१ - स . — ज्याअर्थी, पाथरी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा परभणी या बाजार समितीच्या संचालक 
मंडळाची मुदत दिनांक ७ एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात आली आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक २४ जानेवारी २०२० रोजीच्या शासन आदेशान्वये राज्यातील ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक 
मंडळाच्या निवडणुका नियत झाल्या आहेत अशा कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका दिनांक २४ जुलै २०२० पर्यंत व 
तद्नंतर दिनांक २४ जुलै २०२० पासून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यामुळे पाथरी बाजार समितीच्या 
संचालक मंडळाच्या सभेत ठराव क्रमांक ४ अन्वये निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय पारित केला आहे. बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक 
मंडळास पुढील मुदतवाढ मिळणेसाठी प्रस्ताव जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, परभणी यांनी शासनास सादर केलेला आहे. आणि 

ज्याअर्थी, कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) मुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करता, कोरोना विषाणू संसर्ग टाळण्यासाठी महसूल व 
वन विभागाच्या दिनांक २ ९ जुलै २०२० रोजीच्या आदेशान्वये राज्याचा लॉकडाऊन कालावधी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत वाढविण्यात आला 
आहे. तसेच अद्यापही साथीचा रोग आटोक्यात येण्यास आणखी अवधी लागणार आहे. या परिस्थितीत राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या 
निवडणुका घेणे उचित होणार नाही ; 

ज्याअर्थी, वर नमूद केलेली कारणे लक्षात घेता बाजार समितीच्या संचालक मंडळास मुदतवाढ देणे योग्य राहील, अशी शासनाची खात्री झाली 
आहे. 


3B 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न व पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ कलम १४ ( ३ ) नुसार शासनास प्राप्त अधिकारांचा वापर 
करून पाथरी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा परभणी या बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळास दिनांक ७ एप्रिल २०२० पासून पुढील 
सहा महिने म्हणजेच दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास या आदेशाद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


जयंत भोईर, 
कार्यासन अधिकारी. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १०-१६ , २०२० / भाद्र १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय विस्तार 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० 


आदेश 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ आणि नियम, १ ९ ६७ . 

क्रमांक - कृबास -०८२० / प्र.क्र .१० ९ / २१ - स . — ज्याअर्थी, फलटण कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा सातारा या बाजार समितीच्या संचालक 
मंडळाची मुदत दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० रोजी संपुष्टात येणार आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, फलटण बाजार समितीने, शासनाने दिनांक १० जुलै २०२० रोजीच्या शासन आदेशान्वये राज्यातील ज्या कृषि उत्पन्न बाजार 
समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका नियत झाल्या आहेत अशा कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका दिनांक २४ 
जुलै २०२० पासून आणखी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात येत आहेत असा निर्णय घेतला आहेत. यामुळे बाजार समितीच्या 
संचालक मंडळाच्या सभेत ठराव क्रमांक ६ ( ३ ) अन्वये निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय पारित केला आहे. बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक 
मंडळास पुढील मुदतवाढ मिळणेसाठी प्रस्ताव पणन संचालनालय यांनी शासनास सादर केलेला आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) मुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करता, कोरोना विषाणू संसर्ग टाळण्यासाठी महसूल व 
वन विभागाच्या दिनांक २ ९ जुलै २०२० रोजीच्या आदेशान्वये राज्याचा लॉकडाऊन कालावधी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत वाढविण्यात आला 
आहे. तसेच अद्यापही साथीचा रोग आटोक्यात येण्यास आणखी अवधी लागणार आहे. या परिस्थितीत राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या 
निवडणुका घेणे उचित होणार नाही 

ज्याअर्थी, वर नमूद केलेली कारणे लक्षात घेता बाजार समितीच्या संचालक मंडळास मुदतवाढ देणे योग्य राहील, अशी शासनाची खात्री झाली 
आहे. 


. 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न व पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ कलम १४ ( ३ ) खालील परंतुकानुसार शासनास प्राप्त 
अधिकारांचा वापर करून फलटण कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा सातारा या बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळास दिनांक ४ सप्टेंबर 
२०२० पासून पुढील सहा महिने म्हणजेच दिनांक ३ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास या आदेशाद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


का . गो . वळवी, 
शासनाचे उप सचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTEDAT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 -A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 

. 


